Te wT 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 


मंत्रालय विस्तार इमारत, दालन क्र.५५७, ५वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk14.gad-mh@ gov.in 
क्र. : संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.७८/प्रशा-१. दि.१३.०६.२०२४ 
प्रति, 


सह सचिव /उप सचिव (आस्थापना) 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


विषय : नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील विविध प्राधिकरणांतील पदे प्रतिनियुक्तीने 
भरण्याकरिता इच्छुकता मागविण्याबाबत. 


संदर्भ : १.सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दि.१७.१२.२०१६. 
२. सा.प्र.ववि.शा.नि.क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५११०/का.१२, दि.१६.०२.२०१८. 
३.सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या.१४, दि.३१.०८.२०१७. 
४. नगर विकास विभाग यांचे पत्र क्र.एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१६०/नवि-७, दि.१४.०३.२०२४. 


महोदय /महोदया, 

संदर्भ क्र.१ येथील दि.१७.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍्तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले 
असून, संदर्भ क्र.२ येथील दि.१६.०२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 
तसेच, संदर्भ क्र.३ दि.३१.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी /कर्मचारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आलेली आहे. 
2. उपरोक्‍त झासन निर्णयांन्वये, विहित कार्यपध्दतीनुसार नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील प्राधिकरणांमध्ये 


खालील नमूद पदे मंत्रालयीन संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. 


अ.क्र प्राधिकरणातील प्राधिकरणाचे नाव समकक्ष पद Rad पदांची 
प्रतिनियुक्‍तीचे पद संख्या 
| we FI कार्यकारी | औरंगाबाद महानगर प्रदेश | सह सचिव /उप सचिव, २ (प्रति 
अधिकारी (प्रशासन) / | विकास प्राधिकरण / नागपूर | सामान्य प्रशासन विभाग, | प्राधिकरण १ 


मुख्य प्रशासकीय | महानगर प्रदेश विकास | मंत्रालय. पद) 
अधिकारी प्राधिकरण. 

२ | नियंत्रक (अनाधिकृत | औरंगाबाद महानगर प्रदेश | अवर सचिव, सामान्य च 
बांधकामे) /उप मुख्य | विकास प्राधिकरण. प्रशासन विभाग, मंत्रालय. 
कार्यकारी अधिकारी 

३ | लिपिक-टंकलेखक औरंगाबाद महानगर yest | लिपिक-टंकलेखक, ३ 

विकास प्राधिकरण. सामान्य प्रशासन विभाग, 


मंत्रालय. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.७9८/प्रशा-१. 


३. त्यानुषंगाने आपल्या विभागातील सर्व सह सचिव /उप सचिव, अवर सचिव व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील 
अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना सदर प्रतिनियुक्‍्तीबाबत अवगत करावे. सदर प्रतिनियुक्‍तीसाठी इच्छुक अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे 
मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह वैयक्तिक माहिती, संपूर्ण सेवा तप्ील, ना-विभागीय चौकशी 
प्रमाणपत्र, विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार या विभागाकडे 
दि.२८.०६.२०२४ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होईल san रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच सदर प्रतिनियुक्‍तीस कोणीही 
अधिकारी/ कर्मचारी इच्छुक नसल्यास निरंक असेही या विभागास कळविण्यात यावे, ही विनंती. 

४. तसेच, उपरोक्त पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांनी परस्पर या 
विभागाकडे अर्ज करू नयेत. त्यांनी आपआपल्या विभागास अर्ज सादर करावेत. परस्पर अर्ज सादर केल्यास त्या अर्जाचा 
विचार करण्यात येणार नाही व त्याबाबत संबंधितास काहीही उत्तर कळविण्यात येणार नाही. 

4. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा 


संकेतांक २०२४०६१३१३०२३८३५०७ हा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आले आहे. 


आपला, 
सोबत: विवरणपत्र. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941d6 
fa6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BA B RA MAN E serialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D78 
‘99F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


Date: 2024.06.13 13:16:20 +05'30" 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत : निवडनस्ती प्रशा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.9८/प्रशा-१. 


विवरणपत्र 
अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
zai अधिकाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 

२ | जन्मदिनांक 
शैक्षणिक अर्हता 

४ | स्थायित्व प्रमाणपत्र 

५ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

६ । मागीळ ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
(साक्षांकित प्रतीसह) छायाप्रती) मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत.) 

७ । मत्ता व दायित्वे सादर केली आहेत का? 

८ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 

९ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) 
प्रतिनियुक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 

षि मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ३वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 

शि संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 

१२ । प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


